वाचा :- 


fe) 
~~ 


१३ व्या वित्त आयोगाकडून अर्भक मृत्यूदर कमी 
करण्यासाठी मंजुर अनुदानाच्या विनियोगासाठी 
प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. (Procurement 
of Pulse Oximeter) 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०१७/प्र.क्र.५०६/आरोग्य-७ 
१० वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रूग्णालय संकूल इमारत, 
नवीन मंत्रालय, मुंबई - Yoo ००१. 
दिनांक : ०५ ऑगस्ट, २०२१. 


शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्र.प्रशामा-२०१७/प्र.क्र.५०६/आरोग्य-७, 
दिनांक १७.०१.२०२०. 

अतिरिक्‍त संचालक (आरोग्य सेवा), कुटुंब कल्याण, माताबाल संगोपन व शालेय 
आरोग्य, पुणे यांचे पत्र क्र. राकुकका/बालआरोग्य कक्ष १५क/१३ वा वित्त आयोग/ 
पुनःश्च प्रशासकीय मान्यता/४५७१८-२१/२०२१, दिनांक 


Pulse Oximeter 
१४.०७.२०२१. 
आयुक्त (आरोग्य सेवा) तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई यांची 
मान्यता प्राप्त टिप्पणी, दिनांक ०२.०७.२०२१. 


प्रस्तावना :- 


उपरोक्त वाचा क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये अर्भक मृत्यूदर कमी करण्यासाठी १३ व्या 
वित्त आयोगांतर्गत प्राप्त निधीच्या विनियोगासाठी खाळील विवरणपत्रात नमूद केल्यानूसार 


प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. :- 


अ.क्र. खरेदी करावयाची बाब अंदाजित दर Co | एकूण रक्‍कम 
(रुपये) (लाखात.रु) 
1 Radiant Warmer 27000 332 89.64 
2 Phototherapy Unit 37000 166 61.42 
3 Pulse Oximeter with 44000 166 73.04 
Neonatal Prob 
Total 224.10 


वरील उपकरणांपैंकी Pulse Oximeter या उपकरणाची किंमत हाफकिन महामंडळ खरेदी 


कक्ष यांच्या दिनांक १२.०२.२०१९ च्या खरेदी आदेशानुसार रु.४४,०००/- प्रतिनग अशी प्रस्तावित 


करण्यात आली होती. तथापि, या उपकरणाच्या निविदेकरीता L1 Quoted Higher Than Tender 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०१७/प्र.क्र.५०६/आरोग्य -७ 


Value आल्यामुळे निविदा रद्द करण्यात आली आहे. तसेच प्रशासकीय मान्यतेच्या शासन निर्णयाचा 
कालावधी संपुष्टात आल्यामुळे सदर प्रस्तावास सुधारित प्रशासकीय मान्यता मिळण्याबाबत 
अतिरिक्त संचालक, आरोग्य सेवा, कुटुंब कल्याण, माताबाळ संगोपन व शालेय आरोग्य, पुणे यांनी 
दिनांक १४.०७.२०२१ च्या पत्रान्वये सादर केलेला प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय :- 


दिनांक १७.०१.२०२० च्या शासन निर्णयान्वये Pulse Oximeter with Neonatal Prob हे 
उपकरण खरेदी करण्यासाठी अंदाजित किंमत रु.४४,०००/- या दराने १६६ नग खरेदी 
करण्यासाठी रु.७३,०४,०००/- लक्ष इतके अनुदानासह प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. 
सदर प्रशासकीय मान्यतेचा कालावधी संपुष्टात आला आहे. तरी शासकीय खरेदी धोरणातील 
परिच्छेद क्र.२.१३ नुसार Pulse Oximeter with Neonatal Prob हे उपकरण खरेदी करण्यासाठी 
खालील विवरणपत्रात नमूद केल्यानूसार पुढील अटींच्या अधीन राहून सुधारित प्रशासकीय मान्यता 
देण्यात येत आहे. :- 


विवरणपत्र 
अ.क्र. खरेदी करावयाची बाब अंदाजित दर | एकूण रक्‍कम 
(रुपये) (लाखात.र) 
1 Pulse Oximeter with 48500 166 80.51 
Neonatal Prob 


अटी :- 

१) सदर उपकरणे व सामुग्रीची आवश्‍यकता / मागणी याची शहानिशा / खातरजमा करण्यात 
यावी. त्यानंतरच सदर बाबींच्या खरेदीसाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 

२) सदरहू उपकरणे व सामुग्रीचे विनिर्दे गरजेनुसार व अद्ययावत असल्याची खातरजमा 
करण्यात यावी. खरेदी करावयाच्या बाबींचे तांत्रिक विनिर्देश (Technical specification) 
संबंधित तज्ञांनी (तांत्रिक समिती / अधिकारी) यांनी मान्य केलेल्या विनिर्देश्ानुसार असावेत. 
तसेच, सदर तांत्रिक विनिर्देशा (Technical specification) हे कोणत्याही विशिष्ट कंपनीला 
फायदा होईल अशा रितीने तयार केलेले नसल्याबाबत खातरजमा करण्यात यावी. 
त्यानंतरच याबाबींची खरेदी करण्यात यावी. 

३) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/ 
उद्योग-४, दिनांक १ डिसेंबर, २०१६ अन्वये प्रसिध्द करण्यात आलेल्या शासकीय विभागांनी 
करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची सुधारीत नियमपुस्तिका यामधील 
तरतूदीनुसार विहित खरेदी प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०१७/प्र.क्र.५०६/आरोग्य -७ 


8) 


4) 


qo) 


WIRTH मान्यता देताना प्रस्तावित खरेदीचे दर हे अंदाजित आहेत. त्यामुळे GEM 
Portal, इतर राज्यांचे दरकरार, National Medical Devices Authority (NDMA) 
यांच्याकडील उपलब्ध असलेल्या न्युनत्तम दर विचारात घेण्यात यावेत. तसेच हाफकिन 
संस्थेतील सदर बाबींची खरेदी केली जात असल्यास अथवा झालेली असल्यास निविदेत 
प्राप्त झालेले न्युनत्तम दर निविदेकरीता मागणी नोंदवितांना औषधी, औषधी साहित्य व 
उपकरणांच्या संदर्भात अंदाजित दर म्हणून नोंदविण्यात यावेत व खरेदी प्रक्रियेअंती दर 
निश्चित करण्यात यावा. सदर दर हा बाजार भावापेक्षा कमी असल्याबाबत आणि संबंधित 
पुरवठादाराने या बाबीचा इतर ठिकाणी ज्या दराने पुरवठा केला आहे, त्या दरापेक्षा जास्त 
नसल्याबाबत खातरजमा करण्यात यावी. 

खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींची पुरवठापूर्व / पुरवठानंतर नमुना तपासणी (pre/Post 
dispatch random sample inspection) करुन उचित व योग्य विनिर्देडा (specification) 
असलेल्या वस्तुंचीच खरेदी करण्यात येईल, याची खात्री करण्यात यावी. 

खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींचा पुरवठा झाल्यानंतर त्यांची साठवणूक व वितरण (storage 
& distribution) करणे तसेच, पुरवठा साखळी व्यवस्थापन (Supply chain management) 
आणि वस्तुसूची व्यवस्थापन (Inventory Management) योग्य पध्दतीने करुन सदर बाबी 
विनावापर पडून राहणार नाहीत व त्यांचा विहीत मुदतीत वापर होईल, याची दक्षता घेण्यात 
यावी. 

सदरहू खरेदीसाठी होणारा खर्च १३ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारश्लीनूसार केंद्र 
शासनाकडून राज्य शासनास प्राप्त झालेल्या रक्‍कम रु.२३१.४५ कोटी इतक्या निधीतून 
भागविण्यात यावा. तसेच, सुधारित प्रशासकीय मान्यतेमुळे खर्चात रु.७,४७,०००/- इतकी 
वाढ संभावते. सदर खर्च १३ व्या वित्त आयोगांतर्गत होणाऱ्या बचतीमधून भागविण्यात यावा. 

तसेच, या बाबींच्या खरेदी द्विरुक्ती (Duplication) होणार नाही, याची दक्षता घेण्यात यावी. 

संपूर्ण खरेदी प्रक्रिया राबविताना केंद्रिय दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे (CVC 
Guidelines) तंतोतंत पालन करण्यात यावे. 

शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/भाग-२/२०१३/विनियम, दिनांक 
१७ एप्रिल, २०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग- 
पहिला उपविभाग-दोन मधील अ.क्र.४ नियम क्र.७ समोरील स्तंभ क्र.६ येथील अटींची 
पूर्तता करण्यात यावी. 


११)सदर प्रकरणी सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन निर्णय क्र.खरेदी -२०१६/प्र.क.२४० 


/आरोग्य-८, दिनांक २६ जुले, २०१७ च्या शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार कार्यवाही 
करण्यात यावी. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०१७/प्र.क्र.५०६/आरोग्य -७ 


उपरोक्त अनुक्रमांक १ ते ११ येथे नमूद अटींची पूर्तता करण्याची व खरेदी नियमानुसार व 
आवश्यकते प्रमाणे आहे हे सुनिश्चित करण्याची संपूर्ण जबाबदारी आयुकत, आरोग्य सेवा व अभियान 
संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय व कार्यक्रम प्रमुख यांची 
राहील. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०७२३१२३२१८३५१७ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by LAHANE VJAYKUMAR 


LAXMANRAO 
| A LH A N F DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=PLANNING DEPARTMENT, postalCode=400032, 


st=Maharashtra, 


2.5.4.20=047af7706d4845 170e3864b62c8bc6b380 

Vi J AY KU M A R c78f11ce6607746c0b15e934fc8284, 
pseudonym=91CF303CCF98AAFBC28FD87C6A71 
DA717A6A7250, 


serialNumber=8902AEDC74F3CACF3FB967FF5955 
| AX M A N RAO AAFSDCBFDD2C053872C04B5E467 1EF77EC30, 

cn=LAHANE VUAYKUMAR LAXMANRAO 

Date: 2021.08.05 16:32:49 +05'30' 


(वि. ल. लहाने) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत:- 
१) आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 

) अतिरिक्‍त अभियान संचालक, राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियान, मुंबई. 
) संचालक (वित्त व लेख), राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
) संचालक 14 2, आरोग्य सेवा, मुंबई व पुणे. 
५) अतिरिक्‍त संचालक (आरोग्य सेवा), कुटुंब कल्याण, माताबाल संगोपन व शालेय आरोग्य, पुणे. 
) 

) 

) 

) 


A 


3 


ee 


o~ 


सहसंचालक, आरोग्य सेवा (खरेदी कक्ष), मुंबई 

सर्व सह संचालक (आरोग्य सेवा संचालनालया मार्फत) 
सर्व सहसचिव/उपसचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग. 
उप संचालक, सर्व मंडळ कार्यालये. 

qo) ud जिल्हा डाल्य चिकित्सक (FWB मार्फत) 

११)सर्व जिल्हा आरोग्य अधिकारी (FWB मार्फत) 

१२) निवडनस्ती (आरोग्य-७ 


SG © 


SS 


vo 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


